राज्यातील संवेदनशील वनक्षेत्रात वनसंरक्षणा 
करिता राज्य राखीव पोलीस दलाच्या तीन 
तुकडया कायम स्वरुपी वन विभागाकडे ठेवणे 
या योजनेत्तर योजनेखालील अस्थायी पदे सन 
२०२४-२५ मध्ये पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- टिआरएस-०२/२०२४/प्र.क्र.४८/फ-६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १२ मार्च, २०२४. 


वाचा :- १ झासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. टिआरएस-०२/२०२३/प्र.क्र.9७/फ-६, 

दि.०५.०४.२०२३. 

२) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. टिआरएस-०२/२०२३/प्र.क्र.७७/फ-६, 
दि.२१.०९.२०२३. 

३) उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) कार्यालय, नागपूर यांचे पत्र 

क्र.कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.४०(२३-२४/२७५, दि.२७.२.२०२४. 

४) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्रक्र.८/१६/आ.पु.क., 

दि.२१.२.२०२४. 
शासन निर्णय :- 

“राज्यातील संवेदनशील वनक्षेत्रात वनसंरक्षणाकरिता राज्य राखीव पोलीस दलाच्या तीन 
तुकडया कायम स्वरुपी वन विभागाकडे ठेवणे” या योजनेत्तर योजनेखालील ३८ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये तसेच 
दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयाअन्वये मुदतवाढ देण्यात 
आली आहे. आता संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये उपवनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) 
कार्यालय, नागपूर यांचेकडून “राज्यातील संवेदनशील वनक्षेत्रात वनसंरक्षणाकरिता राज्य राखीव 
पोलीस दलाच्या तीन तुकडया कायम स्वरुपी वन विभागाकडे ठेवणे” या योजनेत्तर योजनेखालील 
३८ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त 
झाला आहे. वित्त विभागाच्या दि.२१.०२.२०२४ च्या शासन निर्णयाअन्वये अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
केलेले आहेत. 

२. वित्त विभागाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच उपवनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन 
व विकास) कार्यालय, नागपूर यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार, “राज्यातील संवेदनशील 
वनक्षेत्रात वनसंरक्षणाकरिता राज्य राखीव पोलीस दलाच्या तीन तुकडया कायम स्वरुपी वन 
विभागाकडे ठेवणे” या योजनेत्तर योजनेखालील या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र अ येथील 
एकूण ३८ अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास याद्वारे मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 

३. सदर ३८ अस्थायी पदावर होणारा खर्च प्रधान RY - २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन 
(योजनेत्तर), ०१ वनीकरण, १०१ वनसंधारण विकास व पुननिर्मीती, (03) आग लागण्यापासून वनांचे 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएस-०२/२०२४/प्र.क्र.४८/फ-६ 


संरक्षण, (०३) (०१) आग लागण्यापासून वनांचे संरक्षण (२४०६ ०१३१), ०१ वेतन या लेखाशिर्षाखाली 
सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्रक्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२१.०२.२०२४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३१२१५१०५३९४१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHYAMSUNDER IRWANT MALGE 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 


ou=REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ef2c6b857632f880249d5f92198ae32126a3ed411 
18ef32c8c38665682a38cd, postalCode=400032 
st=Maharashtra, 


| RWA N T MA LG F serialNumber=D0D1C6394AC68524C2C3 1447373F 198531 
C10C22292066BA4CF4FC2F1928365D, cn=SHYAMSUNDER 
Date: 2024.03.12 15:24:14 +05'30' 


(श्यामसुंदर इ.माळगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

) मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), नागपूर, ठाणे, धुळे 

) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

) 

) 

) 

) 


महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

८) वित्त विभाग, व्यय-१०/अर्थ-६, मंत्रालय, मुंबई. 

९) वित्त विभाग, वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) कार्यासन ब-१/फ-२/फ-४, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१) निवडनस्ती, कार्यासन फ-६, महसूल वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएस-०२/२०२४/प्र.क्र.४८/फ-६ 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक :- टिआरएस-०२/२०२४/प्र.क्र.४८/फ-६ 
दिनांक :- १२ मार्च, २०२४ चे सहपत्र. 


विवरणपत्र-अ 
अ.क्र. पदनाम पदसंख्या 
| १. | Gare Tess उपनिरिक्षक 1१ 
2 Uae US हवालदार द 
3 Gara aera शिपाई २४ 
४ पोलीस शिपाई चालक ३ 
4 सहायक स्वयंपाकी (सहायक आचारी) 
& भोजन सेवक 
एकुण पदे ३८ 


Digitally signed by SHYAMSUNDER IRWANT MALGE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
SHYAMSUNDER ५० 
2.5.4.20=ef2¢6b857632ff880249d5f92 1 98ae32126a3ed41118e 
£32c8c38665682a38cd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=D0D1C6394AC68524C2C3 1447373F198531C10 
| RWA N T M A LG F C€22292066BA4CF4FC2F 1928365D, cn=SHYAMSUNDER 
IRWANT MALGE 
Date: 2024.03.12 15:24:32 +05'30' 


(श्यामसुंदर इ. माळगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


